महाराष्ट्र Wd मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाशी संलग्न 
संस्थातील परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना / 
राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत योजनेच्या 
सभासदाचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्याच्या 
कुटुंबियांना द्यावयाच्या सानुग्रह अनुदान व लाभाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : मपवि २०१९/प्र.क्र.३०/माफसू 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ ऑक्टोबर, २०२१ 


वाचा :- कृषि व पदुम विभागाचे समक्रमांकाचा शासन निर्णय, दिनांक १८ जुले, २०१९, 


शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधीन दि. १८ जुळे, २०१९ च्या शासन निर्णयात अंशत: सुधारणा करून शासन असे आदेश 


देत आहे की, परिच्छेद क्र २ मधील “महाराष्ट्र WY व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठातील” ऐवजी “महाराष्ट्र पशु 


व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाझी संलग्न संस्थातील ” असे वाचण्यात यावे. 


२. सदरचा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र. ९५/२१/सेवा-४, दिनांक ०१/०९/२०२१ 


अन्वये त्यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Soe हा शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 

उपलब्ध करण्यात आले असून त्यांचा संकेतांक २०२११००११५४१४५०८०१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Dilip JAIRAM 

Shedmekhe : 
(दि. ज. ars) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. आयुक्त पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य, पुणे - १. 
२. प्रादेशिक सहआयुक्त, पशुसंवर्धन विभाग, नागपूर विभाग, नागपूर. 
३. कुलसचिव, महाराष्ट्र प्नु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, तेलंगखेडी, फुटाळा तलाव, नागपूर-१. 
४. नियंत्रक, (वित्त व लेखा) महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, फुटाळा तलाव, नागपूर-१. 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर. 
६. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
७. वरीष्ठ प्रशासन अधिकारी गट-अ प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन नागपूर विभाग, नागपूर. 
८. वित्त विभाग (सेवा ४), मंत्रालय, मुंबई ३२. 
९. निवड नस्ती. 


